श्रीमती सिंधुताई जाधव कला व विज्ञान 
महाविद्यालय, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा या 
महाविद्यालयातील १०० टक्के अनुदानावर 
आलेल्या विद्याशाखेस अनुज्ञेय होणाऱ्या 
पदांच्या वेतन खर्चाचा बांधीलकी खर्चाखाली 
समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : पूरक-२०२२/प्र.क्र.५९/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ०६ जून, २०२३. 


वाचा: शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक पुरक-२०२२/प्र.क्र.५९/मशि-३, 
दिनांक 02 जून,२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये श्रीमती सिंधुताई जाधव कला व विज्ञान महाविद्यालय, ता. मेहकर, 
जि. बुलढाणा या महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेकरीता अनुज्ञेय होणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदांच्या वेतन 
खर्चाचा बांधिलकी खर्चाखाली समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद विवरणपत्रामध्ये श्रीमती सिंधुताई जाधव कला व वाणिज्य 
महाविद्यालय, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा ऐवजी श्रीमती सिंधुताई जाधव कला व विज्ञान महाविद्यालय, 
ता. मेहकर, जि. बुलढाणा याप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०६०६१४१७०२५८०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ याच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HEMANTKUMAR गो 0000) 
PANDHARINATH र shine Sbose 
BAVISKAR र 
(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


/003339301181356 
INTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 


प्रति, 

मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती. 

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 

प्राचार्य, श्रीमती सिंधुताई जाधव कला व विज्ञान महाविद्यालय, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा. 
कार्यासन साशि-१/मशि-२/मशि-४/मशि-५/मशि-६, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

१०. निवड नस्ती, मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc £0 A -0 


Cc 
ae 


eon SG © 


